ated विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील उप आयुक्त, गट-अ संवर्गातील 
पदावरील पदोन्नतीबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-२ (रोजगार), 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ : १) आयुक्तालयाचे क्रमांक : कौविरोवठआ-२/आस्था/अराप/(६४/१७)/३८५, 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२० चे पत्र 

२) आयुक्तालयाचे क्रमांक : कौविरोवठआ-२/आस्था/अराप/(६४/१७)/५४०२, 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२१ चे पत्र 


शासन आदेश :- 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक आयुक्‍त, गट-अ (वेतन बँड एस- 
१८, रु.४९१००-१५५८००) या संवर्गात कार्यरत असलेल्या खाळीळ अधिकाऱ्यांना उप आयुक्‍त, गट- 
अ (वेतन बँड एस २३, रु.६७७००-२०८७००) या पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात येत असून कामकाजाच्या व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने त्यांची रकाना (५) येथे 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पदावर खालील अटी व aries अधीन राहून पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


१. श्री.प्र.वि.देशामाने (अ.जा. (ज्ये.क्र. १) 
२. श्री.वि.वा.गवंडी  (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.३) 
३. श्री.सं.नं.म्हस्के (वि.जा.ओ) (ज्ये.क्र.४ ) 
४. श्रीम.अ.ऊ.पवार (खुल) ज्ये.क्र.५) 


२. वर नमुद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


(१ सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशोष अनुमती याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व पदे दिनांक 
२५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठते नुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत 
सा.प्र.वि.ने दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 


(२ We अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही सहायक आयुक्‍त, गट-अ संवर्गाच्या अंतीम 
ज्येष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील 
अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


(३) त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना व नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-२ (रोजगार) 


३.  पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या 
प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे सध्या धारण करीत | प्रवर्ग । प्रस्तावित पदस्थाप 
नांव असलेले पद पद 
शि २ ३ eee] षु 

१ श्री.प्र.वि.देशामाने । सहायक आयुक्‍त खुला | उप आयुक्त 
जिल्हा कौडाल्य कौशल्य विकास, 
विकास, रोजगार व रोजगार व उद्योजकता 
उद्योजकता मार्गदर्शन विभागीय 
केंद्र,परभणी आयुक्तालय, नागपूर 

२ श्री.वि.वा.गवंडी | सहायक आयुक्‍त खुला | उप आयुक्त 
जिल्हा कौडाल्य कौशल्य विकास, 
विकास, रोजगार व रोजगार व उद्योजकता 
उद्योजकता मार्गदर्शन विभागीय आयुक्तालय 
केंद्र, मुंबई नाशिक 

३ श्री.सं.नं.म्हस्के | सहायक आयुक्‍त खुला | उप आयुक्‍त 
कौशल्य विकास, कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय, नवीमुंबई आयुक्तालय, नवीमुंबई 

४ श्रीम.अ.ऊ.पवार | सहायक आयुक्‍त खुला | उप आयुक्त 
जिल्हा कौडल्य कौशल्य विकास, 
विकास, रोजगार व रोजगार व उद्योजकता 
उद्योजकता मार्गदर्शन विभागीय 
केंद्र, पुणे आयुक्तालय, पुणे 


हितार्थ व 


४. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार महसुल वाटप नियम 


लागू होत नाही. 


५. सदर पदोन्नती अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे /नियुक्‍्तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे ते विहीत मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक 
१२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार शासन स्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया 
नोंद घ्यावी. 


६. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना कळविण्यात येते की, वरी पदोन्नत 
अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सदर 
अधिकारी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-२ (रोजगार) 


७. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२११११०१४०१००३ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc Aw AD -5 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
ra 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S an t 05 h V it h a | ०0 ach, 


"५२९00९, postal laharashtra, 
2.5.4.20=ca5751 ffedbb0OSfdff34ab6ac1f83 19d061483d7d35e20744 


€251360f7920a, 
serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadcb583d500F 
(0 a e e489ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2022.02.11 18:11:55 +05'30" 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. राज्यमंत्री, Pred विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 

आयुक्‍त, PICT विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 

संबंधित उप आयुक्‍त , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 


. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौडशल्य विकास, रोजगार व 


उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 


. संबंधित अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍्तालया, नवी मुंबई 


यांचेमार्फत) 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


